डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतंर्गत 
अनुदान वितरण. सन २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २८ मार्च, २०१८ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/१७/का-६, दि.३१.०३.२०१७ 
३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. कली/अजिंद गृह/ कक्ष-१४(४)/सं.क्र.०१/ 
कावि-१६५/२०१७, दिनांक : १५/०९/२०१७ 
४) शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६, दिनांक १६ मार्च, २०१८ 
५) शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६, दिनांक २७ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना - 

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु 
या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. ९वी, इ. १०वी, इ. ११वी व इ. १२वी 
तील तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत 
होईल याद्दष्टिने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनदान देणे व 
शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीरण योजना शासन निर्णय 
क्रमांक : २०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१३ अन्वये राबविण्यात येत आहे. 
२. त्यानुसार शासन निर्णय क्र. अविवि २०१७/प्र.क्र.१३३/१७/का-६,दिनांक ३१/०३/२०१७ अन्वये डॉ. 
झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरीता मदरसाना 
अनुदान वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी नागपूर जिल्हयातील २२ मदरसाना रु. ९५,६२,०००/- (अक्षरी 
रुपये पंच्चानव लाख INAS हजार फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. तथापि, सदर मंजूर 
अनुदान जिल्हाधिकारी नागपूर यांनी दिनांक ३१/०३/२०१७ रोजी BDS प्रणालीवरुन काढून घेतले 
नसल्यामुळे व्यपगत झाले. त्यामुळे नागपूर जिल्हयातील २२ मदरसांना सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील 
अनुदान मिळू शकले नाही. सदर सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील रू. ९५.६२ लक्ष इतके प्राप्त न झालेले 
अनुदान सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

१. दिनांक ३१.३.२०१७ च्या शासन निर्णयाअन्वये या योजनेंतर्गत नागपूर जिल्हयातील एकूण २२ 
मदरझांना एकूण रू. ९५.६२ लाख (रूपये पंच्याण्णव लाख बासष्ट हजार फक्त) अनुदान मंजूर करण्यात आले 
होते. चाळू आर्थिक वर्षात (सन २०१७-१८) सदर योजनेंतर्गत नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकूण ४३ 
मदरसांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामध्ये गतवर्षी (सन २०१६-१७) मध्ये अनुदान मंजूर केलेल्या २२ 
मदरशांपैकी १६ मदरसांचा समावेश आहे. उर्वरीत ६ मदरझांनी चालू वर्षात प्रस्ताव सादर केल्याचे दिसून येत 
नाही. सदर १६ मदरसांपैकी पुढील ६ मदरसे मकतब असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांनी 
अमान्य केलेले आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६ 


अ.क्र. दिनांक ३१/०३/२०१७ च्या संस्था व मकतबचे नाव 
शासन निर्णयामधील नागपूर 
जिल्हयातील अ.क्र 
शि ६. मदरसा अंजुमन मुफोदुल इस्लाम योगी अरविदनगर, नागपूर-२६ 


द्वारा संचालित ग्रामीण महिला व बाल विकास फाऊंडेशन 230, 
सिध्दार्थ नगर टेका नागपूर, जि. नागपूर 

२ र्‌. मदरसा हाजरा-बि प्लॉट नं. १९५५, यशोदरा चौक, पिली नदी, 
नागपूर, जि. नागपूर 


३ शिंगी मदरसा ताज शाह, प्लॉट नं.सा-१४४३, योगी अरविदनगर, यशोधरा 
चौक, पिली नदी, नागपूर द्वारा संचालित ताज शाह VOYHAM अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, नागपूर, जि. नागपूर. 

४ १२. ताज अरबी मदरसा, प्लॉट नं.६२४, संषर्ष नगर, पिळी नदी, नागपूर 
द्वारा संचालित geri बहुउद्देशिय शिक्षण मंडळ, रा. ३५० 
आरशिवादनगर, नागपूर, जि. नागपूर. 

५ 93. रश्ीदिया जामा मस्जिद अन्ड मदरसा, गुलडन नगर वांजरा, 
नागपूर-२६ द्वारा संचालित रशीदिया जामा मस्जिद अँन्ड मदरसा 
ट्रस्ट, JOR नगर वाजंरा, नागपूर, जि. नागपूर. 

६ २०. ताज अरबी मदरसा, खरबी ले आऊट, नागपूर द्वारा संचालित 
दलित मुस्लीम आदिवासी व शोषीत नागरीक समिती, नागपूर, जि. 
नागपूर. 


२. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रू. ८.०० कोटी इतका 
नियतव्यय मंजूर आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे सुधारीत अंदाज प्राप्त झाले असून त्या अन्वये प्रस्तुत 
योजनेसाठी रु. ०६.४० कोटी (अक्षरी रुपये सहा कोटी चाळीस लाख फक्त) इतका निधी दिनांक ३१/०३/२०१८ 
पर्यंत खर्च करण्यात उपलब्ध आहे. त्यातून शा.नि.क्र. अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६, दि.१६/०३/२०१८ 
अन्वये २२ जिल्हयातील १९० मदरसांना रु. ०३,९०,८४,५३८/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी नव्वद लाख GRAMS 
हजार पाचशे अडोतीस फक्त) आणि शा.नि.क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६, दि.२७/०३/२०१८ अन्वये 
राज्यातील २ जिल्हयातील १४ मदरसांना रु. ६१,१०,०००/- (अक्षरी रुपये एकसष्ठ लाख दहा हजार फक्त) 
इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता रुपये १,८८,०५,४६२ /- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
अठ्ठयाऐंशी लाख पांच हजार चारशे बासष्ठ फक्त) इतका निधी शिल्लक आहे. त्यामधून जिल्हाधिकारी नागपूर 
यांना सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात प्राप्त न झालेल्या अनुदानातून परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या ६ 
मदरसांचे रू.२७.२० लक्ष वगळून उर्वरीत १६ मदरसांना रू. ६८,४२,०००/- (अक्षरी रुपये अडुसष्ट लाख 
बेचाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे.:- 


१. गत वर्षातील सहा मदरसे जे “मकतब” असल्याचे चालू वर्षाच्या प्रस्तावावरून आढळून आले आहे, 
ते वगळून १६ मदरसांना (सोबत यादी जोडली आहे.) रू. ६८.४२ लक्ष इतके अनुदान चालू वर्षाच्या 
तरतूदीतून देण्यात यावे. 

२. गत वर्षी अनुदान मंजूर झालेल्या तथापि चालू वर्षी प्रस्ताव दाखल न केलेल्या सहा मदरसांची ते 
“मकतब” नसून मदरसा असल्याची निश्चिती करून जिल्हाधिकारी यांनी रक्‍कम वितरीत करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६ 


३. त्यानुसार दि. ३१/०३/२०१७ च्या शासन निर्णयात नमूद नागपूर जिल्हयातील परिच्छेद १ मधील 
नमूद ६ मदरसे वगळून एकूण १६ मदरशांना एकूण रु. ६८,४२,०००/- (रुपये SAGAS लाख बेचाळीस हजार 
फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. सदर रु. ६८,४२,०००/- (रुपये अडुसष्ट लाख बेचाळीस 
हजार फक्त) इतके अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. 
जिल्हाधिकारी,नागपूर यांनी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत अनुदानाचे अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्याच्या कार्यालयातील 
अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्रा प्रमाणे शासन स्तरावर मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित 
मदररशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, उर्वरित रक्‍कम शासकीय 
कोषागारात जमा करावी. 


४. या योजनेंतर्गत मदरशांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरझांनी निधी खर्ची टाकावा. 


५. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित AGRA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या 
विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार 
सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दि.११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) राज्यातील 
नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ बी 
220) ३१ सहायक अनुदान” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम,दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत/ विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये या योजनेकरीता रू. ६.४० कोटी 
(रू.सहा कोटी चाळीस लक्ष) निधी दिनांक मार्च, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून 
चाळू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६ 


र्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१९३८२३२८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samir Ramesh Salunkhe 
, o=Government Of 


Samir Ramesh > Manors, 


rities Development, 
postalCode=400032, st=Maharasht 


ra, 
2.5.4.20=ba9951375d8539e02179fc093b36c 

S a | u n kh e 7c7d7a866fc20f1 29ea0ff67 bbde52fa539, 
cn=Samir Ramesh Salunkhe 


Date: 2018.03.31 10:46:40 +05'30' 


(समीर साळुंखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई 

मा. विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
द्र 


सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

११. महाळेखापा १/२ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१३. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नागपूर. 

१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. कक्ष अधिकारी, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६ 


अल्पसंख्यांक विकास विभाग/का-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६, दिनांक : २८/०३/२०१८ चे सहपत्र 
Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१७-१८ 


मदरसांचे नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 


विदयार्थी । 
संख्या 


जिल्हा नागपूर 


मदरसा दारुळ  आओलूम 
मोहम्मदिया डोबी नगर, मोमीन 
पुरा, नागपूर, संचालित दारुल 
seq मोहम्मदिया सोशल 
एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, 
डोबी नगर, नागपूर, जि. नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


२१५ 


इदारा बाकयातुल सालेहात, रजा 
टाऊन अक्ट्राय नाका नं. २ समोर, 
कामठी रोड, नागपूर व्दारा 
संचालित मल्टीपर्पज सोसायटी, 
कामठी रोड, नागपूर - २६, जि. 
नागपूर 


२००००० 


५००० 


२२०००० 


४२५००० 


२०० 


जामेआ रजा मदरसा टेका नाका, 
नागपूर - २६, व्दारा संचालित 
जामेआ रशिदिया तनविरुल 
इस्लाम शिक्षण संस्था, नागपूर, 
जि.नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२२०००० 


९४७०००० 


१७६ 


दारुल उलूम Tore बगदाद 
मदरसा रोशनबाग, खरबी ले 
आऊट, नागपूर व्दारा संचालित 
दारुल उलुम Tore बगदाद 
एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, नागपूर, जि.नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१५० 


जामेआ रशीदिया तनविरुल 
इस्लाम मदरसा, हबीब नगर, 
टेका नागपूर, व्दारा संचालित 
जामेआ रशिदिया तनविरुल 
इस्लाम शिक्षण संस्था, हबिब नगर 


टेका, नागपूर-१७, जि. नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२२०००० 


९४७०००० 


१३२ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६ 


जामेआ बरकाते रजा नुरी, आसी 
नगर , टेका नागपूर- १७ द्वारा 
संचालित जामेआ बरकाते रजा 
नुरी ( Sk) आसी नगर, टेका, 
नागपूर, जि. नागपूर 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० ११८ 


ae ऊलुम हुजूर मुफतिये 
आजम हिंद (मदरसा) संघर्ष नगर, 
टिपू सुलतान चौक, पिली नदी, 
नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२२०००० 


४७०००० ११५ 


मदरसा करमताज प्लॉट नं. 
११७५, टिपू सुलतान , पिली नदी 
नागपूर, द्वारा संचालित 
करमताज एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, नागपूर, 
जि. नागपूर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


दारूल उलुम नुरे मोहम्मदी , 
बी.बी. कॉलनी, येरखेडा, कामठी, 
द्वारा संचालित दारूल उलुम नुरे 
मोहम्मदी एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, नागपूर, 
जि. नागपूर 


२००००० 


२००००० 


९४००००० 


॥ 


मदरसा सरकार ताजुल औलिया 
नई बस्ती, आझादनगर, टेका 
नाका, नागपूर-१७ द्वारा संचालित 
दारूल उलुम Aye औलिया 
संस्था, नागपूर-१७, जि. नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० रि 


1 


WAM मदरसा, प्लॉट नं. १६०, 
यशोधरा चौक, नागपूर द्वारा 
संचालित सोडल इंप्रुर्मेट ट्रस्ट 
२३२, चार खंबा चौक, नागपूर, 
जि. नागपूर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० हि 


१२ 


अल रजा दारूल किरत, ५६, 
राऊत नगर, पल्लोट स्कुल जवळ, 
अनंत नगर, नागपूर-१३ द्वारा 
संचालित मज्ज्लिसे इन्तेजामिया 
अनरजा दारूल किरत, नागपूर, 
जि. नागपूर 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० Lo 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-६ 


१३ 


निदा ऐ अहेले बैत मदरसा , 
वनदेवी नगर, रहमत नगर, 
झोपडपट्टी वांजरा, नागपूर-१८ 
संचालित sed बैत अँन्ड 
एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, 
नागपूर, जि. नागपूर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


७६ 


१४ 


दारूल उलु फैजाने इमाम अहेमद 
रजा मदरसा, नुरी चौक, रजा 
कॉलनी, बाब दिवाण नगर, 
नागपूर-१८ द्वारा संचालित 
दारूळ ऊळू फैजाने इमाम 
अहेमद रजा सोसायटी, नागपूर, 
जि. नागपूर. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


६१ 


१५ 


मदरसा ए मरयम अनिस 
अलफलाह सेंटर अरबि उर्दु 
जगदिदश॒ नगर, आदिवासी 
काटोल रोड, नागपूर - १३, व्दारा 
संचालित विदर्भ मुस्लिम महिला 
विकास बहुउद्देशिय शिक्षण 
संस्था, नागपूर, जि. नागपूर 


१८२००० 


५०००० 


२००००० 


४३२००० 


Yo 


१६ 


दारुल उलुम औलिया मदरसा, 
कनियाडोल, वार्ड-२, 
ता.कळमेश्वर पोष्ट, पिपळा 
(किनखेडे), ता.कळमेश्वर नागपूर 
व्दारा संचालित सुशिक्षीत 
बेरोजगार युवक संस्था कळमेश्वर, 
नागपूर, जि. नागपूर 


२००००० 


३०००० 


१४०००० 


३७०००० 


२३१ 


एकूण 


३१८२००० 


५००००० 


३१६०००० 


६८४२००० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


